महाराष्ट्र शासन 
क्रमांक : आस्थाप्र-३११९/प्र.क्र.२९९/ना.पु.१५ 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ फेब्रुवारी, २०२०. 


विषय : निरीक्षण अधिकारी,गट-ब पदावरील पदोन्नतीचा दि.२२.१२.२०१६ हा मानीव 
दिनांक मंजूर करणेबाबत.... 


संदर्भ: १) सा.प्र.ववि., शासन परिपत्रक क्र. एसआरव्ही-२००२/प्र.क्र.२/२००२/१२, 
दि. ६.६.२००२ 
२ सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१५/ व्हीआयपी २१०/ 
प्र.क्र.४१२/का.१२, दि.२१.८.२०१५. 
3) मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांचा 
मूळ अर्ज क्र. ७७६ ते ७८२ /2093 मधील न्यायनिर्णय दि. ०१.८.२०१४ व 
मूळ अर्ज क्र. ६८६ /२०१४ मधील न्यायनिर्णय दि. १३.३.२०१५. 


ज्ञापन :- 


श्री.स्नेहळ राजेंद्र देशमुख (खुला) (सेवाज्येष्ठता क्र.६), श्री.अजय मुकुंद साबळे (इ.मा.व.) 
(सेवाज्येष्ठता क्र.९), श्री.पंडीतराव रामराव राठोड (वि.जा.अ.) (सेवाज्येष्ठता क्र.१२), श्री.विनोद नारायण 
काळे (इ.मा.व.) (सेवाज्येष्ठता क्र.१३), श्री.पंकज पोपटराव खैरनार (इ.मा.व.) (सेवाज्येष्ठता क्र.१६), 
श्री.चंद्रशोखर रामकृष्ण वानखेडे (अ.जा.) (सेवाज्येष्ठता क्र.१८), श्री.निनाद अशोकराव लांडे (इ.मा.व.) 
(सेवाज्येष्ठता क्र.१९) व श्री.राजेश नरसिंगराव पुंजाल (अ.ज.) (सेवाज्येष्ठता क्र.२०) सर्व निरीक्षण 
अधिकारी या पदावर कार्यरत आहेत. (सेवाज्येष्ठता क्र. पुरवठा निरीक्षक सरळसेवा भरती-२०१२ 
निवडसूचीनुसार). 


२. उपरोक्त नमूद सर्व अधिकारी यांना पुरवठा निरीक्षक, गट-क संवर्गातून निरीक्षण अधिकारी, 
गट-ब संवर्गात पदोन्नतीसाठी झालेल्या विभागीय पदोन्नती समिती, नागपूर यांच्या दिनांक २.१२.२०१६ 
रोजीच्या बैठकीत पुरवठा निरीक्षक पदावर तीन वर्ष सलग सेवा झाळेली नसल्याने पदोन्नतीसाठी अपात्र 
ठरविण्यात आले. 


३. संदर्भ क्र.३ येथील मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांनी मूळ अर्ज 
क्र. ७७६ ते ७८२ /2093 च्या अनुषंगाने दि. ०१.८.२०१४ रोजी व मूळ अर्ज क्र. ६८६ /२०१४ च्या अनुषंगाने 
दि. १३.३.२०१५ रोजी पारित केलेल्या न्यायनिर्णयाच्या आधारे उपरोक्‍त नमूद सर्व अधिकारी यांची पुरवठा 
निरीक्षक संवर्गातील ज्येष्ठता निश्चित करण्यात आली आहे. 


४. दिनांक २२.१२.२०१६ रोजी उपरोक्त नमूद सर्व अधिकारी यांना सेवाकनिष्ठ असणारे श्री.सुहास 
गणपतराव टोंग (ज्येष्ठता क्रमांक २१) (इ.मा.व.) यांना निरीक्षण अधिकारी संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली. 


५. दिनांक ८.१.२०२० रोजी पुरवठा निरीक्षक संवर्गातून निरीक्षण अधिकारी या संवर्गात पदोन्नतीसाठी 
विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक झाली. सदर बैठकीत उपरोक्त नमूद सर्व अधिकारी यांना 
पदोन्नतीसाठी पात्र ठरविण्यात येऊन पुरवठा निरीक्षक, गट-क या संवर्गातून निरीक्षण अधिकारी, या 
संवर्गात पदोन्नती देण्यात आली आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः आस्थाप्र-३११९/प्र.क्र.२९९/ना पु.१५ 


६. दिनांक १.१.२०१६ च्या विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी प्रसिद्ध केलेल्या ज्येष्ठतासूचीनुसार 
उपरोक्त नमूद सर्व अधिकारी यांना सेवाकनिष्ठ असलेल्या श्री. सुहास टोंग (इ.मा.व.) (सेवाजेष्ठता 
क्रमांक २१) यांचा पदोन्नतीचा दिनांक २२.१२.२०१६ हा निरीक्षण अधिकारी पदावरील पदोन्नतीचा मानीव 
दिनांक देण्यात येत आहे. 


७. सदर मानीव दिनांक सेवाज्येष्ठता व वेतननिश्चितीसाठी Wel धरण्यात येत आहे. 


८. दिनांक २२.१२.२०१६ या मानीव दिनांकापासून उपरोक्‍त नमूद सर्व निरीक्षण अधिकारी यांचे 
निरीक्षण अधिकारी या पदाचे वेतन निश्चित करण्यात यावे. मात्र त्यांना फरकाची रक्‍कम देण्यात येऊ नये. 


९. उपरोक्त नमूद सर्व निरीक्षण अधिकारी यांना दिनांक २२.१२.२०१६ हा पदोन्नतीचा मानीव दिनांक 
दिल्यानंतर त्यांची निरीक्षण अधिकारी या पदावरील सेवाज्येष्ठता श्री. सुहास गणपतराव टोंग यांच्या 
लगोलग वर पुरवठा निरीक्षक सरळसेवा भरती-२०१२ निवडसूचीतील स्थानानुसार निश्चित करण्यात 
आली आहे. 


१०. उपरोक्त नमूद सर्व निरीक्षण अधिकारी यांना निरीक्षण अधिकारी पदावरील दि.२२.१२.२०१६ हा 
पदोन्नतीचा मानीव दिनांक देण्यात आल्याने त्यांची सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकरी पदावर 
पदोन्नतीसाठी पात्र निरीक्षण अधिकारी यांच्या दि.१.१.२०२० रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूचीमध्ये 
पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे : 


पदाचे नाव : निरीक्षण अधिकारी 
पदोन्नतीचा मानीव दिनांक : २२.१२.२०१६ 
ज्येष्ठतासूची वर्षे : २०२० 
निरीक्षण अधिकारी पदावरील पदौोन्नतीचा प्रवर्ग : खुला 
निरीक्षण अधिकारी यांचे । सुधारित ज्येष्ठतासूचीतील ज्येष्ठतासूचीतील 
नाव सर्वश्री ज्येष्ठता क्रमानंतर क्रमापूर्वी 

क्रमांक 
स्नेहल राजेंद्र देशमुख ७ ।स्व.र.पडोळे यांच्या नंतर | प्र.उ.राउत यांच्या पूर्वी 
अजय मुकुंद साबळे ९ । प्र.उ.राउत यांच्या नंतर  । प्र.वि.पाथरे यांच्या पूर्वी 
पंडीतराव रामराव राठोड १२ ।पं.खु.जळेकर यांच्या नंतर | वि.ना.काळे यांच्या पूर्वी 
विनोद नारायण काळे १३ ।पं.रा.राठोड यांच्या नंतर । प्र.वि.इंगोळे यांच्या पूर्वी 
पंकज पोपटराव खैरनार १६ ।स.के.अगडे यांच्यानंतर । आ.र.पडोळे यांच्या पूर्वी 
चंद्रशेखर रामकृष्ण वानखेडे | १८ । आ.र.पडोळे यांच्या नंतर । नि.अ. लांडे यांच्या पूर्वी 
निनाद अशोकराव लांडे १९ ।चं.रा.वानखेडे यांच्या नंतर | रा.न.पुंजाल यांच्या पूर्वी 
राजेड नरसिंगराव पुंजाल २० | नि.अ. लांडे यांच्या नंतर ।सु.ग. टोंग यांच्या पूर्वी 


११. सदर ज्ञापन संदर्भ क्र. १ येथील शासन परिपत्रक व संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णय यांन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन व सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन-१२, 
अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक: ३५/२०२०, दि. २४.१.२०२० व वित्त विभाग/सेवा-३, अनौपचारिक संदर्भ, 
दि.१०.२.२०२० अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः आस्थाप्र-३११९/प्र.क्र.२९९/ना पु.१५ 


१२. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००२२४१५२८२९४५०६ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Asmita Ravindra 
Patil 


(अस्मिता पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


श्री.स्नेहल राजेंद्र देशमुख, गोदाम व्यवस्थापक श्रेणी-१, जि.पु.अ. यवतमाळ 

श्री.अजय मुकुंद साबळे,गोदाम व्यवस्थापक श्रेणी-१, जि.पु.अ. जालना. 

श्री.पंडीतराव रामराव राठोड, निरीक्षण अधिकारी, त.का. भूम, जि.उस्मानाबाद. 
श्री.विनोद नारायण काळे, निरीक्षण अधिकारी, त.का.अर्जुनी मोरगाव, जि.गोंदिया. 
श्री.पंकज पोपटराव खैरनार, निरीक्षण अधिकारी, जि.पु.अ. नंदुरबार . 

श्री.चंद्रशोखर रामकृष्ण वानखेडे, गोदाम व्यवस्थापक श्रेणी-१, त.का. वर्धा, जि.वर्धा. 

st. Pare अशोकराव लांडे, परिमंडळ अधिकारी, अ परिमंडळ, अ.वि.अ.,नागपूर (शहर). 
श्री.राजेश नरसिंगराव पुंजाल, निरीक्षण अधिकारी, त.का.देवळी, जि.वर्धा. 


उपायुक्त (पुरवठा), नागपूर/अमरावती/ औरंगाबाद. 

महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, नागपूर-२. 

महालेखापाल, लेखापरीक्षा, नागपूर-२. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/वर्धा/गोंदिया/ यवतमाळ/ जालना/ उस्मानाबाद/ नंदुरबार. 
निवडनस्ती ,ना.पु .१५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


